महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने शिफारस 
केलेल्या राज्य उत्पादन शुल्क 
विभागातील उमेदवारांच्या परिविक्षाधीन 
प्रशिक्षण कालावधीकरिता अधिसंख्य पदे 
निर्माण करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : इएसटी-१७१९/प्र.क्र.१२९/राऊशु-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २६ नोव्हेंबर, २०१९. 
वाचा : 
१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन २०१३/प्र.क्र.८४/१३/१२-अ, दि. २०.०१.२०१४. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.७/१६/ वित्तीय सुधारणा, दि.२०.०२.२०१६. 
३) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-२०१८/प्र.क्र.३५/सीपीटीपी, दि.२५.९.२०१९. 
४) शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभाग क्र. टिआरएन-२०१८/प्र.क्र.३५/सीपीटीपी, दि.३१.१०.२०१९. 


प्रस्तावना:- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्यसेवा परिक्षेद्दारे सरळसेवेने नियुक्‍त होणाऱ्या गट-अ मधील 
उमेदवारांना यशदा, पुणे या संस्थेमार्फत व गट-ब मधील उमेदवारांना वनामती, नागपूर या संस्थेमार्फत दोन 
वर्षांच्या कालावधीसाठी एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम संदर्भ क्र.१ च्या शासन निर्णयानुसार राबविण्यात 
येत आहे. त्यानुषंगाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अधीक्षक गट-अ, उपअधीक्षक गट-ब व सहायक आयुक्‍त 
गट-ब संवर्गामध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा २०१७ व २०१८ च्या अंतिम 
निकालाच्या आधारे निवड झालेल्या व एकत्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम ५ व ६ मध्ये प्रशिक्षण घेणाऱ्या उमेदवारांसाठी 
प्रशिक्षण पूर्ण होईपर्यंतच्या कालावधीसाठी (दोन वर्ष) अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राज्यसेवा मुख्य परिक्षा-२०१७ व २०१८ च्या अंतिम निकालाच्या आधारे 
निवड झालेल्या व प्रशिक्षणासाठी प्रत्यक्ष रुजू झालेल्या राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील १ अधीक्षक गट-अ 
सुधारित वेतन मेंट्रिक्समधील वेतनस्तर एस-२० (५६१००-१७७५००), ३ उपअधीक्षक गट-ब सुधारित वेतन 
मॅट्रिक्समधील वेतनस्तर एस-१५ (४१८००-१३२३००) व १ सहायक आयुक्‍त गट-ब सुधारित वेतन मॅंट्रिक्समधीळल 
वेतनस्तर एस-१५ (४१८००-१३२३००) या संवर्गातील असे एकूण ५ अधिसंख्य पदे सदर उमेदवार ज्या दिवशी 
कागदपत्र पडताळणीसाठी हजर राहिले त्या दिनांकापासून दोन वर्षाच्या कालावधीकरिता निर्माण करण्यास 
शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः इएसटी-१७१९/प्र.क्र.१२९/राऊशु-१ 


२. सदर अधिसंख्य पदे आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क यांच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात येत आहे. 


३. उपरोक्त प्रशिक्षण संस्थांमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित उमेदवारांच्या संख्येनुसार वेतनापोटी अग्रिम निधी प्रशिक्षण 
संस्थेला उपलब्ध करुन देण्याची कार्यवाही आयुक्‍त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी सामान्य 
प्रशासन विभागाने वेळोवेळी दिलेल्या निदेश्ञानुसार करावी. तसेच व्यावसायिक खातेनिहाय प्रशिक्षण कालावधीत 
सदर निधी संबंधित उमेदवाराला अदा करण्याची अन्य व्यवस्था देखील त्यांनी करावी. 

४. संबंधित अधिकाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात येतात त्याच लेखाशिर्षाखाली 
प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च टाकून तो त्या-त्या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

५. वित्तविभागाने संदर्भाधीन दि.२०.०२.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान केलेल्या 
अधिकारानुसार हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१९११२६११५५२२४८२९ असा आहे. हा sear डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
S h ivaj | Ba b U fa (0 ह pe iat oe वि ou=Home Department, 


2.5.4.20=! 


10032, st=M 


473, 


laharashtra, 
12e32450ec03b47343bc963097b0e 1 34f043fb205f2e97595F145aal4 


serialNumber=bSccfce8750c2a4b31ad76a42c0094dcbcc63834c3279619496c685 
h a Va al 8859c8594, cn=Shivaji Baburao Chavan 


Date: 2019.11.26 11:59:40 +05'30° 


(शिवाजी बा. चव्हाण) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


महाळेखापाल-१, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

महाळेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/ नागपूर. 

अप्पर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे/नागपूर. 

८. कार्यासन क्र. व्यय-८ व वित्तीय सुधारणा-१, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. महासंचालक,यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रशिक्षण प्रबोधिनी (यशदा),पुणे. 

१०. संचाळक, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन व प्रशिक्षण संस्था, व्हीआयपी रोड, 
धरमपेठ, नागपूर-४४००१०. 

११. कक्ष अधिकारी (सीपीटीपी कार्यासन), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२. निवडनस्ती. 


Cc “७ A OO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


